व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्यातील शिल्प 
कारागिर योजनेतील आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय 
शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण योजनेंतर्गत अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२४ ते दि. ३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३८/व्यशि-१ (भाग-३), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६मे, २०२४. 


वाचा :- (9) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. टीईपी-२००२/प्र.क्र. १३/सेवा-३, 
दि. २१/०६/२००६ 
(2) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-२०१२/प्र.क्र. 
१४३/का.१२, दि. ०८/०७/२०१४ 
(३) कौड़ाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय 
क्र. व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.१०२/व्यशि-१ दि. ०७/०४/२०२२. 
(४ कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१९९/व्यशि-१, दि. २४/११/२०२२ 
(4) Hated, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१९९/व्यशि-१, दि. २४/११/२०२२ 
(६) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन शुध्दीपत्रक 
क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१९९/व्यशि-१, दि. १२/०४/२०२३ 
(७ ) कौड़ाल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. १३८/व्यशि-१ (भाग-३), दि. २६/०४/२०२३ 
(८) Hated, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१९९/व्यशि-१, दि. १८/०७/२०२३ 
(९) कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. १३८/व्यशि-१ (भाग-३), दि. २६/१०/२०२३ 
(१० संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. व्यशिप्र- २०२४/आस्था-३/मुदतवाढ/प्र.क्र ६/का.४, 
दि. १२/०१/२०२४ 
(११ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दि. २१/०२/२०२४ 
प्रस्तावना :- 
कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संदर्भ क्र. (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन 
मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारीत आकृतीबंध 
निश्चित करण्यात आळेला आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. (२) येथील शासन निर्णयान्वये व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्यातील शिल्प 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३८/व्यशि-१ (भाग-३) 


कारागिर योजनेतील आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण योजनेंतर्गत मंजूर 
करण्यात आलेल्या एकूण you पदांपैकी ४५३ अस्थायी पदांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार एकूण 
१५४८९ मंजूर पदांपैकी ८५२३ पदे संदर्भ क्र. (४ येथील शासन निर्णयान्वये स्थायी पदांमध्ये 
रुपांतरीत करण्यात आली. त्यानुसार संदर्भ क्र. (५) अन्वये एकूण ६९६६ अस्थायी पदांना 
दि. ०७/०४/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 
तसेच संदर्भ क्र. (७) येथील शासन निर्णयान्वये व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील राज्यातील शिल्प कारागिर योजनेतील आदिवासी 
रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या ४५३ 
अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२३ ते दि ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
तद्नंतर या विभागाच्या संदर्भ क्र. (८) येथील शासन निर्णयान्वये विभागाचे संदर्भ क्र. (४) व (६) 
अधिक्रमित करुन वित्त विभागाच्या दि. २१/०६/२००६ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार 
एकूण १५४८९ मंजूर पदांपैकी ८५२१ पदांचे स्थायी पदांमध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे. तद्‌नंतर 
संदर्भ क्र. (९) येथील शासन निर्णयान्वये सदर ४५३ अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२३ ते 
दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


संदर्भ क्र. (११) येथील शासन निर्णयान्वये दि. ०१/०३/२०२४ ते दि. ३१/०८/२०२४ पर्यंत 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केले आहेत. त्या 
अनुषंगाने संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भ 
क्र. (१० येथील पत्रान्वये सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यास 
अनुसरुन सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील 
राज्यातील शिल्प कारागिर योजनेतील आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण 
योजनेंतर्गत ४५३ अस्थायी पदांना (सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ येथील) दिनांक ०१/०३/२०२४ पासून 
दिनांक ३१/०३/२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटी व aria अधिन 
राहून मंजुरी देण्यांत येत आहे:- 


अटीव शर्ती - 


(१) उपरोक्त पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण करण्यांत आली, त्याच प्रयोजनासाठी पुढे चालू 
ठेवण्यात यावीत. चाळू ठेवण्यात आलेल्या अस्थायी पदांवरील कर्मचारी नियमानुसार 
मिळणारे वेतन भत्ते इत्यादी मिळण्यास पात्र समजण्यात यावेत. 


(२) मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नाही याची खात्री करून घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३८/व्यशि-१ (भाग-३) 


२. यासाठी होणारा खर्च सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात खालील लेखाशीर्षाखाळील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


“मागणी क्र. टी-९, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(३१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हास्तरावरील 
उपशीर्ष सांकेतांक 1//२७०००३- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आदिवासी भागातील औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांचा विस्तार व 1//२७०००५ नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना” 


उपरोक्त लेखाशिर्षाखालील अर्थसंकल्पीय अंदाज, सुधारित अंदाज तसेच अंतिम सुधारित 
अनुदानाचे प्रस्ताव विहित वेळेत सादर करण्याची दक्षता संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, मुंबई यांनी घ्यावी. 


३. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग यांच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भ क्र. (११) येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५०६१४४८२१५८०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
PRADEEP SAHEBRAO १५६५५५५ कमवा 


20=12a2d958f75709e9720b38b5349dae 1 6ef85e08a91e69f77d8b9 
4222ab9dc13c, postalCode=400032, st: 


SHIVTARE ण 
(प्रदीप शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय 
(व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय) 
२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. सर्व संबंधित सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(संचालनालयामार्फत). 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. (संचालनालयामार्फत). 
. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (व्यशि-१)/(व्यशि-२)/(प्रशा२), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo, अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अवर सचिव (का.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. उप सचिव (शिक्षण 9), सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


eon SG OM 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३८/व्यशि-१ (भाग-३) 


(कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. 
१३८/व्यशि-१ (भाग-३), दि. ०६ मे, २०२४ सोबतचे प्रपत्र अ) 
राज्यातील शिल्प कारागिर योजनेतील आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण 
योजनेतंर्गत मंजूर ४५३ अस्थायी पदांचा तपशिल 


अ. पदनाम ७ व्या वेतन आय श्रेणी अस्थायी 
क्र. पदे 
गट-अ 
4 प्राचार्य (म.शि.से. गट-अ) re भू 
(कनिष्ठ) ग 
एकूण (गट-अ) | ४ 
गट-क 
तोक (i) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
3 (लोढे गिदेशकर (ii) एस-१७ : ४७६००-१५११०० (वरिष्ठ श्रेणी) i 
(i) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
gill ag ees! (i) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० (वरिष्ठ श्रेणी) ठर 
(iii) एस-१७ : ४७६००-१५११०० (निवड श्रेणी 
२०% पदांकरिता) 
(i) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
' गणित तथा चित्रकला (ii) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० (वरिष्ठ श्रेणी) é 
निदेशक (iii) एस-१७ : ४७६००-१५११०० (निवड श्रेणी 
२०% पदांकरिता) 
(i) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
६ । सहायक अधिव्याख्याता ( 0000000000. २८ 
(iii) एस-१७ : ४७६००-१५११०० (निवड श्रेणी 
२०% पदांकरिता) 
() एस-१० : २९२००-९२३०० 
i. निदेशक (पूर्व व्यावसायिक । (ii) एस-१३ : 34800-992800 (वरिष्ठ श्रेणी) ह 
अभ्यासक्रम) (iii) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० (निवड श्रेणी 
२०% पदांकरिता) 
८ | प्रकल्प अधिकारी (आ.रो.सा.) | एस-१७ : ४७६००-१५११०० २८ 
९ | भांडारपाल एस-१० : २९२००-९२३०० १ 
१० | सहायक भांडारपाल एस-६ : १९९००-६३२०० ३ 
११ ्यालयीन अधीक्षक 'एस-१४ : ३८६००-१२२८०० शि 
१२ | मुख्य लिपिक एस-१३ : ३५४००-११२४०० ४ 
१३ | वरिष्ठ लिपिक एस-८ : २५५००-८११०० ४० 
१४ | लिपिक-नि-टंकलेख एस-६ : १९९००-६३२०० १२ 
एकूण (गट-क) 30 
गट-ड 
१५ | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी एस-१ : १५०००-४७६०० ७४ 
एकूण (गट-ड) | oe 
एकूण (गट-अते ड) ४५३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


